राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, Yay 
निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 
(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २१ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा: 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दि. ०६ 
एप्रिल, २०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/ आरोग्य-५, 
दि. २७ जुलै, २०२१. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/ 
आरोग्य-५, दि. ०५ ऑगस्ट, २०२१. 
४) संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे क्र.रारसंप/सन २०२१-२२ 
अनुदान/२०२१/०८, दि. ०४.०१.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद ही शासकीय स्वायत्त संस्था असून या संस्थेचा मूळ उद्देश राज्यात 


सुरक्षित रक्‍ताचा मुबलक पुरवठा वाजवी किंमतीत व्हावा हा आहे. या परिषदेसाठी सन २०२१-२२ या 


आर्थिक वर्षात रु. २२.०० कोटी इतकी तरतूद सहाय्यक अनुदान म्हणून अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आली आहे. त्यापैकी रु.२,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी वीस लक्ष फक्त) इतका निधी 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजनांच्या 


अंमलबजावणीसाठी संदर्भिय वाचा क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 


संदर्भाधीन वाचा क्र. ४ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेसाठी सन 2029-22 या 


आर्थिक वर्षाकरिता माहे जुलै २०२१ ते डिसेंबर२०२१ या कालावधीसाठी लागणारा खर्च 


भागविण्यासाठी रु.६,९०,००,०००/-(रुपये सहा कोटी नव्वद लक्ष wad) एवढा निधी वितरित 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५ 


करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन मंजूरी देत 
आहे. 


शासन निर्णय: 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद या शासकीय स्वायत्त संस्थेला सन २०२१-२२ या वित्तीय 


वर्षाकरिता सहायक अनुदाने देण्यासाठी रु.२२.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 


आहे. या तरतुदीपैकी संदर्भाधीन वाचा क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वी रु.२,२०,००,००० -(रुपये 


दोन कोटी वीस लक्ष फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यात आळा आहे. आता प्राप्त मागणी 


प्रस्तावानुसार राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजनांच्या 


अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तकांमध्ये 


उल्लेख केलेल्या नियम व वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.१ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन 


करण्याच्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून खर्च भागविण्यासाठी एकूण रु.६,९०,००,०००/-(रुपये 


सहा कोटी नव्वद लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर मंजूर अनुदानातून राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणा-या रक्‍त संक्रमण 


या लोकोपयोगी योजनेचा खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे तपशिळवार खर्च भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. खर्चाचा तपशील माहे जुले ते डिसेंबर, २०२१ या 
कालावधीसाठी लागणारी 
अंदाजित रक्‍कम 

्‌ सर जे. जे. महानगर रक्‍तपेढी, भायखळा येथील मनुष्यबळ रु.४०,००,०००/- 


सेवा, हाऊसकिर्पिंग, सुरक्षा रक्षक, बायोमेडिकल वेस्ट, 
इलेक्ट्रिकल देखभाल इत्यादी कामे पुरविण्यात येणाऱ्या 
संस्थां / कंत्राटदाराचे देयक अदा करणे 


२ ।जीवन अमृत सेवा योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर काम रु.६६,००,०००/- 
करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी निधी 


३ ।जीवन अमृत सेवा योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर रक्‍त रु.३२,००,०००/- 


[)00॥॥७॥[१ पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५ 


अ.क्र. खर्चाचा तपज्ील माहे जुलै ते डिसेंबर, 2029 या 
कालावधीसाठी लागणारी 
अंदाजित रक्‍कम 

वाहतुकीच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या संस्थांचे मानधन 

णि जीवन अमृत सेवा योजनेअतंर्गत कार्यरत असलेल्या पुणे येथे रु.१४,००,०००/- 
कार्यरत असलेल्या १०४ या कॉल सेंटरचे देयक 

५ ।थॅलेसिमिया व सिकलसेल आजारग्रस्त रुग्णांना मोफत रक्‍त रु.५०,००,०००/- 
पुरवठा करणाऱ्या परवानाधारक रक्‍तपेढयांना आर्थिक 
सहाय्य (रु. १००/- प्रति रक्‍तपिठावी) 

६ ।जागतिक vader दिनानिमित्त स्वैच्छिक रक्‍तदात्यांचे रु.३०,००,०००/- 
आभार मानणे जागतिक रक्‍तदाता दिन साजरा करण्यासाठी 
व स्वैच्छिक रक्‍तदानाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जिल्हा 
स्तरावरील शासकिय रक्‍तपेढयांना 
निधी वितरीत करणे 

| राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालय, सर जे. जे. महानगर रु.१७,००,०००/- 
रक्‍तपेढी व खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथील विद्युत देयके, 
दुरध्वनी देयके, मालमत्ता कर, कुरीअर चार्जेस व पोस्टेज 
चार्जेस व इतर कार्यालयीन किरकोळ खर्च 

८ ।संगणक, sue, प्रिंटर, सर्वर, वेब व संकेतस्थळ, रु.३,००,०००/- 
वातानुकुलित यंत्रे व इतर कार्यालयीन यंत्राची त्रिमाही 
देखभाल 

९ राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे. जे. महानगर रु.४,००,०००/- 
रक्‍तपेढीसाठी कार्यालयीन कामाकाजासाठी स्टेशनरी व 
प्रिंटींग साहित्य 

7 राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालयात व सर जे.जे. रु.१,५२,००,०००/- 
महानगर रक्‍तपेढीसाठी कर्मचाऱ्यांचे मानधन काम करणाऱ्या 
कंत्राटी कर्चचाऱ्यांचे मानधन 

णि १ । राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालयाचे दुरुस्ती व रु.२०,००,०००/- 
नुतनीकरण व वातानुकुलित यंत्र खरेदी करणे 

१२ ।कार्यालयीन बैठका व इतर किरकोळ खर्च रु.१,००,०००/- 

१३ सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा Consumables रु.१,११,००,०००/- 

ca खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथील Equipments @.4,40,00,000/- 


Document4 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५ 


अक्र. खर्चाचा तपशील माहे जुलै ते डिसेंबर, २०२१ या 
कालावधीसाठी लागणारी 
अंदाजित रक्‍कम 
एकूण रु.६,९०,००,०००/- 


३. सदरचा खर्च खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (२५) रक्‍त संक्रमण सेवा 

३१- सहाय्यक अनुदाने (२२१० ४४७३) 


४. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता सहाय्यक अनुदान वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र 


विनियोजन अधिनियम, २०२१ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 


२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.०६ एप्रिळ,२०२१ मधील अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात 


येत आहे. तसेच सदर प्रस्तावाशी संबधित लेखाशिर्षाखाली ३ महिन्यांपूर्वी वितरित केलेल्या निधीच्या 


अनुषंगाने लेखापरिक्षण/ महाळेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेतंर्गतचा निधी 


लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन 


करण्यात येते व आवश्‍यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या 


खरेदीनंतर डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली 


एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. सदरचे देय सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक 


क्र. २०१३/प्र.क्र.८५/२०१३-अर्थसंकल्प-३ दिनांक २५ Uo, २०१३ नूसार उपरोक्त निधीचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


५. राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेस वितरीत अनुदानाशी संबंधीत खर्चाचे देयक अधिदान व लेखा 


अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रशासकीय 


Document4 पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२१/प्र.क्र.२८३/आ-५ 


अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना व सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा 


संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.सं.२८/२०२२/व्यय-१३ दिनांक २१.०१.२०२२ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आळेला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७१६३८१९०११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 
K | R A N K U M A R DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
=400032, st=Mah htra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f498 


5e6d1be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8192DAE 


D5E1557, 
INumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4D25B0 


WAHUL = eee 
(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, Sal व कोषागारे, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), (लेखा शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


Document4 पृष्ठ ५ पैकी ५ 


